सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी 
सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व TANT विभाग क्र. ससाका-४४०६/प्र.क्र.9३/३-स, 
दि.२०.०२.२००८. 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-४४०६/प्र.क्र.9३/३-स, 
दि.०६.०३.२००८. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२००७/प्र.क्र.६९३/ऊर्जा-७, 
दि.१४.१०.२००८. 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२००९/प्र.क्र.१५२८/ऊर्जा-७, 
दि.०३.०८.२००९. 

५) शासन पुरकपत्र उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१०/प्र.क्र.३६०/ऊर्जा-७, 
दि.०३.०३.२०११. 

६) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१२/प्र.क्र.४९/ऊर्जा-७, 
दि.१३.०२.२०१३. 

७) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. बगास-२०१३/प्र.क्र.१६५/ऊर्जा-७, 
दि.३१.०१.२०१४. 

८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३२/३-स, 
दि.३०.०३.२०१६. 

९) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३३/३-स, 
दि.२७.०३.२०१८. 


१०) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/ अर्थ -३, दि.१६.०४.२०२०. 
११) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/ अर्थ -३, दि.०४.०५.२०२०. 


प्रस्तावना: 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २०.०२.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सहकारी 
साखर कारखान्यांमार्फत सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या 
धोरणानुसार राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून येत्या तीन वर्षात सहवीज निर्मिती 
प्रकल्पांमधून १००० मे. वॅट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. तसेच या धोरणानुसार 
सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५% शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णय क्र.२ अन्वये गठीत करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 


आलेल्या प्रकल्प उभारणी व समन्वय समितीने सहवीज प्रकल्पाला आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना लि. अमृतनगर, ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर व छत्रपती ससाका लि.भवानीनगर, ता.इंदापूर,जि.पुणे या दोन कारखान्यांना देय असलेले 
५% शासकीय भागभांडवल मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झछासन निर्णय: 


दिनांक २०.०२.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत 
सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. सदर धोरणाची अंमलबजावणी 
परिणामकारकरित्या व्हावी म्हणून दि.०६.०३.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये साखर आयुक्त, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प उभारणी व समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. सदर 
समितीने सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक मान्यता दिलेल्या सहकार 
महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना लि. अमृतनगर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर व 
छत्रपती ससाका लि. भवानीनगर, ता. इंदापूर, जि. पुणे या २ कारखान्यांस रक्‍कम रूपये २३१.९७ लाख 
एवढे सहवीज निर्मितीसाठी शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार शासकीय धोरणानुसार 4% प्रमाणे कारखान्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे (रकाना क्र.९) शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे. 


(रूपये लाखात) 


अ. । कारखान्याचे नांव प्रकल्प प्रकल्प ५% प्रमाणे | यापूर्वी | उर्वरित देय | अर्थसंकल्पीय | मंजूर 
क्र. क्षमता किंमत वितरीत | वितरीत रक्‍कम तरतुद शासकीय 
करावयाचा | केलेली भागभांडवल 
निधी रक्‍कम सप्रमाण 
| २ ३ शिश 4 ६ शशि ९ 
१ | सहकार महर्षी ३०मे. | १३२५०.०० | ६६२.५० | ५५७.४६ १०५.०४ १०५.०४ 
भाऊसाहेब थोरात वॅट 
सहकारी साखर 
कारखाना 
लि.अमृतनगर, ता. 
संगमनेर, जि. 
अहमदनगर. 
2 | छत्रपती सहकारी १८ मे. ७२९२.९३ ३६४.६५ २३७.७२ १२६.९३ १२६.९३ 
साखर कारखाना वॅट 
लि. भवानीनगर, 
ता. इंदापूर, जि. 
पुणे. 
२०५४२.९३ १०२७.१५ ७९५.१८ २३१.९७ ५००.०० २३१.९७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 


०३. प्रस्तावित सदर खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात येत आहे:- 
मागणी क्रमांक व्ही. ३, 
४४२५, सहकारावरील भांडवली खर्च, 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 
(००) (०४) सहकारी साखर कारखान्यांना सह निर्मितीसाठी भाग भांडवली अंशदान(कार्यक्रम) 
(४४२५२१७२) 
५४ गुंतवणुका 


उपरोक्त लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून 
रक्‍कम रूपये २३१.९७ लाख खर्ची टाकावा. 


०४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने सहवीज निर्मिती प्रकल्पाबाबत दि.३१.०१.२०१४ च्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्ती जशाच्या तशा लागू राहतील. तसेच सदर कारखान्यांना यापूर्वी शासकीय 
भागभांडवल मंजूर करताना ज्या अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या होत्या (शासन निर्णय, सहकार, पणन 
व TAIT विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३३/३-स, दि.२७.०३.२०१८ मधील परिशिष्ट अ) त्या अटी व 
शर्ती सध्या देखील लागू राहतील. सदर कारखान्यांकडून सदर अटी व शर्तीची पुर्तता करून घेण्याची 
जबाबदारी साखर आयुक्त यांची राहील. 

०५. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना या आदेशाद्वारे 
आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यास अनुसरुन आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्त नमूद रु. 
२३१.९७लाख आहरण करुन उपरोक्‍त सहकारी साखर कारखान्यांस रकाना क्र.९ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अदा करण्यात यावी. 


०६. सदर रक्कमेचा विनियोग कारखाना आवश्‍यक त्या बाबीकरीताच करीत आहे. याबाबतचे 
सनियंत्रण साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी ठेवावे व याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी 
सादर करावा. शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम कारखान्यांना वितरित करण्यापूर्वी शासन निर्णय, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३३/३-स, दि.२७.०३.२०१८ मधील परिशिष्ट 
अ" मध्ये नमूद अटी व शर्ती कारखान्यास बंधनकारक असल्याचे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने 
कारखान्याकडून लिहून घ्यावे. सदर भागभांडवलाच्या परतफेडीसाठी संबंधित सहकारी साखर 
कारखान्याकडून भागभांडवल विमोचन निधी अटी व शर्तीनुसार दरवर्षी योग्य त्या प्रमाणात जमा होतो 
किंवा नाही याची तपासणी सहसंचालक (उपपदार्थ), साखर आयुक्तालय यांच्यामार्फत करण्यात यावी. 


०७. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.०४.२०२०, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दिनांक ०४ मे २०२० व 
वित्त विभागाच्या अनौप संदर्भ क्र. ३१०/२०२०/ व्यय-२, दिनांक २७.१०.२०२०अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१९/प्र.क्र.१२/३-स 


०८. Wax ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२३१२३६१५९१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Ramesh Pimpal 
Of Maharasht n 
xtile Department, postalCode=400032, 


hi 
9ab2a9a96d3a62a7a9753171 1flef9f3e78de039b 


Prashant 
Ra mM es h P | ॥ pa | e sa merc er 9081 9f7f6d29d043a3e393d79823226 


83a082d04eda26b7264e4837, 
2.23 12:40:01 +05'30 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (३ प्रती) 

२) प्रधान महाळेखापरिक्षक, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल -2, HERTS राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) नागपूर. 

७) संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९) लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे (३प्रती) 

१०) सर्व प्रादेशिक सहसंचाळक (साखर) 

११) व्यवस्थापकीय संचालक, संबंधित कारखान्याच्या बँका. 

१२) कार्यकारी संचालक, १. सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना लि. 
अमृतनगर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर, २. छत्रपती ससाका लि. भवानीनगर, ता. इंदापूर, जि. 
पुणे, 

१३) वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२, (अर्थोपाय शाखा) 

१४) कार्यासन क्रमांक १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


१६) कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑडिनेटर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवड नस्ती (३-स). 


33333 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


